भूमीसंपादन, पुनवर्सन आणि पुनर्स्थापना प्राधिकरण, 
औरंगाबाद यांच्या आस्थापनेवरील एकूण १३ अस्थायी 
पदांना दिनांक ०१.०३.२०२४ ते दिनांक ३१.०८.२०२४ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- आरपीए-२०२४ / प्र.क्र. ७५/र-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- ४ एप्रिल, २०२४. 


वाचा :- 


शासन अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक आरपीए-१४१५/प्र.क्र.४५/र-१, दि.१९.९.२०१९. 
शासन निर्णय,महसूल व वन विभाग क्रमांक आरपीए-१४१५/प्र.क्र.४५/र-१,दिनांक २८.२.२०२०. 
शासन निर्णय, वित्त विभाग, पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि. २१.०२.२०२४. 

निबंधक, भूमीसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना प्राधिकरण, औरंगाबाद यांचे पत्र क्र. जा.क्र.२०२४/ 
भ. पु.पु. प्रा/ लेखा/कावी-१४०, दि. २९.०२.२०२४. 


प्रस्तावना:- 


केंद्र शासनाने भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 

पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ हा नवीन अधिनियम भूमीसंपादन व पुनर्वसन यासाठी एकत्रितपणे 
पारित केला आहे. या अधिनियमातील कलम ५१ नुसार शासन अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, 
दि.११.९.२०१९ अन्वये औरंगाबाद येथे कोकण, नाशिक, पुणे व औरंगाबाद या विभागासाठी भूमीसंपादन. 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर प्राधिकरणाकरिता महसूल वे 
वन विभाग, शासन निर्णय दिनांक २८.२.२०२० अन्वये १३ पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. 
२. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.२१.२.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना 
त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ठ असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर 
निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात 
असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१.३.२०२४ ते दि.३१.८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आले आहे. त्यास अनुसरुन भूमीसंपादन, पुनर्वसन आणि 
पुनर्स्थापना प्राधिकरण, औरंगाबाद या कार्यालयातील एकूण १३ अस्थायी पदांना वरील कालावधीसाठी 
मुदतवाढ देण्याची वाव शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

भूमीसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना प्राधिकरण, औरंगाबाद या कार्यालयातील सोबतच्या 
विवरणपत्रातील एकुण १३ अस्थायी पदांना दि १.०३.२०२४ ते ३१.०८.२०२४ पर्यंत (६महिने) या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
२. सदर अस्थायी पदांवर होणारा खर्च मागणी क्र. सी-५ लेखाशिर्ष- २२३५-सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण,०१- पुनर्वसन, २०२ इतर पुनर्वसन योजना, (०३) प्रकल्प बाधित व्यक्तींची पुनर्वसाहत, (०३) 
(०९) भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरण (२२३५ सी ०६३) या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३ - 
२०२४ च्या मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा व त्याच लेखशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः आरपीए-२०२४ / प्र.क्र. ७५/र-१ 


३. सदर शासन निर्णय हा वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क. दि. 
२१.२.२०२४ नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०४०४११५८२५३९१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by KEDARPRATAP JAYSING PATIL 
K F A A T A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
FOREST DEPARTMENT, 


2.5.4.20=8a304b555c16c6333932e94031b478a58b30bb35922¢f7cfd 
c101bf31d56ff8d, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


JAYSING PATIL ० य 
(केदारप्रताप पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद 

) निबंधक,(तहसिलदार),भूमीसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरण, औरंगाबाद 

) महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा, औरंगाबाद 
४ जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद. 

) प्रधान सचिव (आ.व्य. प्र.म व पु.) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय , मुंबई 

) उपसचिव (पुनर्वसन), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय , मुंबई 

) वित्त विभाग (आपुक कक्ष), मंत्रालय,मुंबई. 
८) कार्यासन अधिकारी (ब-१, /ई-३), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
९) निवड नस्ती (र-१) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरपीए-२०२४ / प्र.क्र. ७५/र-१ 


विवरणपत्र 


शासन निर्णय क्रमांक आरपीए-२०२१/प्र.क्र. ७५ /र-१, सोबत जोडत आहे. 


भूमीसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना प्राधिकरण,नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील निर्माण 
करण्यात आलेल्या एकूण १३ अस्थायी पदांना दि.०१.३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 


दिलेल्या पदांचा तपशील 
अ.क्र. | पदनाम वेतनश्रेणी (रु.) संख्या 
| पिठासीन अधिकारी(जिल्हा न्यायाधिश) ५१५००-१२३०-५८९३०-१३८०- पं 
Presiding Officer (District Judge) ६३०७० 
निबंधक (तहसिलदार संवर्ग) ५६१००-१७५१०० हिन 
३. कार्यकारी सहायक (अव्वल कारकून संवर्ग  । २९२००-९२३०० २ 
न कार्यकारी सहायक (लघूलेखक संवग ३८६००-१२२८०० Ea 
प. कार्यकारी सहायक (लिपिक-टंकलेखक | १९९००-६३२०० ४ 
संवर्ग) 
६. वाहन चालक (बाहय स्त्रोत) १५००० शि 
डिपाई (बाहय स्त्रोत) १२००० ३ 
एकूण १३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


